मा.सर्वोच्च न्यायालयातील स्पेशल लिव्ह 
पिटीशन ३४७०३/२०१० चे रुपांतर झालेल्या 
सिव्हील अपील क्रमांक ३४४५/२०११ प्रकरणी 
द्विसदस्यीय क्लेम्स्‌ समिती नेमण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : ससाका-२०१८/प्र.क्र.६३/३-स, 
मंत्रालय, सहावा मजला, विस्तार इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा: १) शासन निर्णय क्रमांक: ससाका-२०१८/प्र.क्र.६३/३-स, दि.१९.०३.२०१८. 
2) मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक ०५.०४.२०१८ रोजीचे आदेशा. 
3) शासन निर्णय क्रमांक: ससाका-२०१८/प्र.क्र.६३/३-स, दि.१३.०४.२०१८. 
४) मा.उच्च न्यायालयाचे क्रमांक: डब्लू/सेल/कोरस/२०१८/२३३, दि.०३.०५.२०१८ चे पत्र. 
५) शासन निर्णय क्रमांक: ससाका-२०१७/प्र.क्र.१७५/३-स, दि.०४.०५.२०१८. 
६) भारतीय रिझर्व बँक यांचे क्रमांक:डीसीबीआर.सीओ.आरसीबीडी नं.४२५५/१९.५०.०२५/ 
२०१७-१८, दि.२३.०५.२०१८ रोजीचे पत्र. 
७ मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक १०.०७.२०१८ रोजीचे आदेशा 
८) साखर आयुक्त, पुणे यांचे क्रमांक साआ/सि.अ.३४४५/२०११/कक्ष-७/अर्थ-२, 
दि.१८.०७.२०१८ रोजीचे पत्र. 
९) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. , मुंबई यांचे दि.२३.०७.२०१८ 
रोजीचे पत्र. 
१०) साखर आयुक्त, पुणे यांचे क्रमांक साआ/सि.अ.३४४५/२०११/कक्ष-७/अर्थ-२, 
दि.३०.०७.२०१८ रोजीचे पत्र. 
११) शासन निर्णय क्रमांक: ससाका-२०१८/प्र.क्र.६३/३-स, दि.३१.०७.२०१८. 
शुध्दीपत्रक -: 


उपरोक्त शासन निर्णय दिनांक ३१.०७.२०१८ अन्वये शासन निर्णयामधीळ पान क्र.२ वरील मुद्दा 
क्र.२ मध्ये नमूद केल्यानुसार क्लेम्स समितीस मदतनीस म्हणून नेमणुक केलेल्या साखर आयुक्तालयातील 
अधिका-यांच्या नाव व पदनाम तसेच वरिष्ठ श्रेणीनुसार क्रमवारीमध्ये खालील प्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत 
आहे. 


१. श्री. केशव तेलंग, सहनिबंधक (लेखापरिक्षण) साखर आयुक्तालय, पुणे ऐवजी श्री. केशव तेलंग, 
तृतीय विषेश लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था (साखर) कोल्हापूर तथा कक्ष प्रमुख विशोष वसुली कक्ष, 
साखर आयुक्तालय, पुणे अशी दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 

२. श्री. मंगेश तिटकरे ऐवजी श्री. मंगेश तिटकारे अशी दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 

३. श्री मंगेश तिटकारे यांचे नाव क्रमवारीत २ नंबरवर व श्री. केशव तेलंग यांचे नाव क्रमवारीत ३ 
नंबरवर वाचावे. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.६३/३-स, 


8. 


प्रत, 


सदर शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०८०२१५०४५७९५०२ असा आहे. हा sear डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally 


signed by Deepak $ Desai 
, o=Government Of Maharashtra, 


DN: c=IN, 
ou=CMT Department, postalCode=400032, 
st=Maharash 


itra, 
d11b2ee4dfa01facc6e58028a3bd 


2.5.4. 
7 93d4ac81d87ed6247ca0fb3a827602426f, 
esai pi rer 


Date: 2018.08.02 15:13:38 +05'30' 


( दि.शि. देसाई) 


उप सचिव, महाराष्ट्र 


१. मा. राज्यपाल महोदय यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सर्व विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. सर्व विधान सभा सदस्य, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभास, मंत्रालय, मुंबई. 
९. श्री.एस.जे.वजीफदार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पंजाब व हरीयाणा. 

१०. श्री.यु.एस.पालीवाल, सेवानिवृत्त एक्झिक्युटीव्ह डायरेक्टर, भारतीय रिझर्व बँक, 
११. श्री.अनिरुध्द एम. चांदेकर, प्रोटोनोटरी अँण्ड सिनियर मास्टर, हाय कोर्ट, मुंबई. 
१२. श्री.एन. श्रीधर, जनरल मॅनेजर, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, मुबई. 

१३. SSMS रजिस्ट्रार, मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली. 

१४. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.(मुळ स्वाक्षरीच्या १० प्रतींसह) 

१५. अध्यक्ष/व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक लि.., मुंबई. 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर/मुंबई. 

१७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर/मुंबई. 

१८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१९. उपसचिव, वित्त विभाग(व्यय-२, अर्थसंकल्प, अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 


शासन 


मुंबई. 


२०. सह/उप/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (२२-स, २५-स, १७-स, १६-स) सहकार, पणन व 


वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. निवडनस्ती ३स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


